एलन जे आणि 
भूमिगत रेलरोड 


मार्लिन टार्ग ब्रिल् 
चित्र: जेनिस त्री पोर्टर 
मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


डड नोंद 


एत्रेन जे आणि त्याचे कुटुंब 1840 च्या दशकात रँडॉल्फ, 
ओहायो येथे राहत होते. जय कुटुंब सोसायटी ऑफ फ्रेंड्स किंवा 
क्वेकर्स नावाच्या धार्मिक गटाशी संबंधित होते. मित्रांचा सर्व 
लोकांच्या समानतेवर विश्‍वास होता. त्यामुळेच ते सर्वजण 
साधे आणि सारखे कपडे घालायचे आणि अनोळखी असो वा 
मित्र सर्वांना 'सर' म्हणून संबोधत. दुर्दैवाने, दक्षिण युनायटेड 
स्टेट्समध्ये राहणा - या बहुतेक आफ्रिकन अमेरिकन लोकांना 
समान वागणूक दिली गेली नाही. ते लोक गुलाम होते. ते 
दिवसभर पगाराशिवाय काम करायचे. मालक गुलामांना 
प्राण्यांप्रमाणे वागवत. जेव्हा जेव्हा गुलाम पळून जायचे तेव्हा 
त्यांना पकडून शिक्षा केली जात असे. त्यांचा अनेकदा छळ 
करण्यात आला किंवा त्यांना मारण्यात आले. ज्या लोकांनी 
गुलामांना पळून जाण्यास मदत केली त्यांनाही शिक्षा झाली. 
अँलनचे पालक, आयझॅक आणि रोडा जे यांनी गुलामांना पळून 
जाण्यास मदत केली, जरी हे काम अत्यंत धोकादायक होते. 

जे अंडरग्राउंड रेलरोड नावाच्या गुप्त गटाचा सदस्य होता. 


भूमिगत रेल्वेमागीवर काम करणारे लोक फरारी 
गुलामांना त्यांच्या कोठारे, पोटमाळा आणि गुप्त 
खोल्यांमध्ये लपवून ठेवत. ते पळून गेलेल्यांना एका 
सुरक्षित ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जात असत. 
फरारी लोक अखेरीस पायी, वॅगन किंवा घोड्यावरून गुप्त 
मार्गानी कॅनडामध्ये पोहचत तिथे कायद्यानुसार सर्वांना 
समान वागणूक दिली जात होती. जे ने काय केले ते 
इतरांना सांगितले नाही - अगदी त्याच्या स्वतःच्या 
मुलांनाही नाही. अकरा वर्षांच्या अँननला माहित होते की 
त्याच्या पालकांनी अनाकलनीयपणे दिसणार्या काळ्या 
अनोळखी लोकांना खायला दिले आणि लपवल्रे. पण 
त्याला गुलामगिरीबद्दल फारशी माहिती नव्हती - 
जोपर्यंत त्याचा सामना पळून गेलेल्या गुलामाशी झाला 


नाही. 


१ जुलै १८४२ 


अँलनने शेवटचा शर्ट दोरीवर लटकवला. त्याची आई खूप 
आजारी होती आणि ती भारी काम करू शकत नव्हती. 
त्यामुळे हे काम त्यांच्या ज्येष्ठ मुलावर सोपवण्यात आले. 
दर सोमवारी अँलन कपडे धुत असे, त्यांना उकळत असे, 
स्टार्च करत असे आणि त्यांना सुकविण्यासाठी बाहेर टांगत 
असे. त्यानंतर तो खेळायला मोकळा होत असे. 


आज दुपार 


अँलन फिशिंग रॉड उचलण्यासाठी गोठ्याच्या 
दिशेने निघाला होता. समोरचे अंगण ओलांडत 
असताना, त्याला रस्त्यात एक घोडा दिसला, तो 
जे च्या शेताकडे धावत येत होता. काही सेकंदात 
फॅमित्री डॉक्टर समोरच्या गेटवर येऊन थांबले. 


"दोस्त जे! दोस्त जे!" 
डॉक्टर ओरडले. 


अँलनचे वडील गोठ्यातून बाहेर आले. आणि 
वेगाने गेटकडे जाऊ लागले. 


“आजू तुझ्या घोड्याने काय पंख लावत्रे आहेत 
का?” जे म्हणाला. 


“तू खूप घाईत आहे असे दिसते.” 


“गुलामाचा मालक आणि त्याची माणसे मागे मागे 
येत आहेत, आणि त्यांच्याकडे बंदुका आहेत, 
"डॉक्टरांनी इशारा दिला. 


डॉक्टर, इसहाकच्या बाजूला वाकला आणि 
म्हणाले “एक पळालेला गुलाम जंगलात 
लपला आहे,” डॉक्टर हळू आवाजात म्हणाले. 


डॉक्टरांनी इसाहकचा खांदा धरलाआणि म्हणाला, 
"सावध राहा मित्रा.“ अँलनच्या वडिलांनी होकार 
दिला. 


डॉक्टर घोडा फिरवून निघून गेला. 


अँलन त्याच्या वडिलांच्या जवळ गेला त्याने त्यांचा 
त्रासलेला चेहरा पाहिला. 


अँलनने विचार केला: गुलामाचा धनी येईल का? 
वडिलांना गोळ्या घात्रणार? 


त्याला इतर क्वेकर्सच्या कथाही आठवल्याज्यांनी 
पळून गेलेल्यांना मदत केली होती. 


काही क्वेकर्सना मारहाण करण्यात आली. 


इतरांची घरे जाळली. 


आयझॅक जेने आपल्या मुलाकडे पाहिले. 
"अँलन," त्याचे वडील म्हणाले, "तुला 
लवकरच काळा रंगाचा माणूस दिसेल. त्याला 
घेऊन मोठ्या अक्रोड झाडाच्या मागून 
मक्‍याच्या शेतात घेऊन ये. तेथे मका चांगला 
वाढला आहे, तेथे सहजपणे तलरपवत्रे जाऊ 
शकते. पण जर तू हे केले तर, मग तू मला 
किंवा कोणालाच त्याच्याबद्दल अजिबात सांगू 
नकोस.” मग आयझॅक जे वळले आणि 
गोठ्यात परत गेला. 


अँलनला समजत नव्हते की आता त्याने काय 
करायला पाहिजे? 


तेवढ्यात जंगलातून एक आवाज आला, त्यामुळे 
अँलनच्या विचारात व्यत्यय आला. 


त्याने बघितले की झाडांच्या मागून कोणीतरी पुढे येत 
आहे. 


अँलन चुपचाप आवाजाच्या दिशेने गेला आणि 
पायरव बंद झाला. 


अचानक बंदूक घेतलेला एक माणूस बाहेर 
झाडांमधून आला. 


अँलन मागे सरकला. 
दोघेही एक दुसऱ्याकडे बघू लागले. 


काही न बोलता. त्या माणसाचे कपडे फाटलेले 
होते आणि पायातून रक्‍त येत होते. 


त्याची काळी पाठ चिरलेली होती. 
आणि त्यावर चाबकाचे वळ होते. 


“तू मास्तर जे चा मुलगा आहे का?” त्या 
माणसाने विचारले. 


त्याचे डोळे सतत इकडेतिकडे बघत होते. 
हो,” अँलनने म्हटले. 
“मी अँलन आहे, त्यांचा मुलगा.” 


मग त्या माणसाने आपली बंदुक बाजूला केली. 


अँलनने बोलण्यासाठी हिंमत गोळा केली. 
त्याला नेहमी शब्द स्पष्ट बोलण्यास त्रास 
होत असे. त्या माणसाला त्याचे बोलणे 
कळणे महत्वाचे होते. “माझ्या मागे ये,” 
अँलनने हळूवार आवाजात म्हटले. 


“वडिलांनी तुम्हाला लपण्याच्या जागेवर 
नेण्यासाठी सांगितले आहे.” 


“मला समजले,” माणूस म्हणाला. 


अँलनने त्याला जंगलाच्या कोपऱ्यात असलेल्या 
शेताच्या मागे नेले. 


ते मक्‍याच्या शेतातून पळतांना वाकले. 


अँलनने त्याला आक्रोदाच्या झाडाच्या खालून 
एका मोकळ्या जागी नेले. 


“तू इथे गुपचूप रहा आणि सगळ्यांच्या 
नजरेपासून दूर राहशील.” अँलनने कुजबुजत 
म्हटले. 


“माझ्यावर दया कर,” त्या माणसाने विनंती केली. 


“माझे नाव हेन्नी जेम्स आहे. मी परवा पळालो 
होतो, आणि तेव्हापासून मी काहीच खाल्ले पिल्लेले 
नाही.” 


त्याचे डोळे उदास आणि थकलेले दिसत होते. 


त्याचे ओठ उन्हामुळे फुटले होते. 


“मी लवकरच काही खायला घेऊन येतो.” 

अँलनने त्याला म्हटले. 

मुलाने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सगळीकडे बघितले. 

कोणी माणसाने हेन्नी जेम्सला बघायत्रा नको याची काळजी घेतली. 
मक्‍याचे एक झाड तोडले आणि झाडू सारखे आपल्यामागे लावले. 

म्हणजे त्याच्या पायाचे निशाण मिटून जातील. 

मग अँलन जंगलाच्या मार्गाने घराकडे धावत गेला. 


त्याला आशा होती की त्या गुलामाचा मालक काही 
तास तरी दूर राहिल. 


कारण त्याच्या वडिलांना त्या गुलामाला सुरक्षित ठिकाणी 
पोहचवण्यासाठी योजना तयार करावी लागेल. 


त्यासाठी वेळ लागेल. 
गोठ्याजवळ जाताच अँलन सावकाश चालू लागला. 


त्यात्रा वाटले की कोणीतरी त्यातला बघत आहे. 


अँलनने स्वयंपाक घराचा दरवाजा उघडला. 


मिल्टन, वाल्टर, अबिजा आणि मैरी टेबलावर मटार सोलत 


होते. 

त्याची आई तिच्या खुर्चीतून उठली. 

“बस अँलन,” तिने शांतपणे आवाज दिला. 
“माझे तुझ्याकडे काही काम आहे.” 

“पण आई,“ अँलनने विरोध करत म्हटले. 
“चुप बस, बाळा," आई म्हणाली. 

अँलन, वाल्टरच्या जवळ बसला. 


“मेरी, मक्‍याची भाकरी आणि बेकन एका टोपलत्लीत ठेव,” 
रोडा जे म्हणाली. 


अँलनला आश्‍चर्य वाटले की त्याच्या आईला दिवसाच्या 
या वेळेला स्वयंपाक करायला कोणी सांगितले असेल. 
आणि त्याचे सर्व भाऊ-बहीण आत का आहेत? 


“मक्‍याची भाकरी कोण खाईल?” छोट्या 
मिल्टनने विचारल्रे. 


जो कोणी वाटसरू या रस्त्याने जाईल तो,” 
आईने हसून उत्तर दिले. 


रोडा जे ने भरलेली टोपली अलनच्या हातात दिल्री. 


“ही टोपत्री अशा माणसाला दे ज्याला भूक लागलेली 
आहे,” ती म्हणाली. 


अँलनने टोपत्री घेतली. 
आणि बरोबर दूधाचा जग घेतला. 


मग तो परत लवकरच शेतात परत गेला. 


जेव्हा तो आक्रोडाच्या झाडाजवळ पोहचला. 


अँलनने फांदी तुटल्याचा आवाज ऐकला. 
तेव्हा मक्‍याच्या शेतातून काळ्या बंदुकीची 
नळी पुढे आली. अँलन दचकला. 


क्त्तिक! 


त्याला माहीत होते की बंदूक फायर करायला 
तयार होती. 


"कृपया, गोळी चालवू नका,” त्याने विनंती केली. 


हेन्नीने बंदुक बाजूला केली आणि मक्‍याचे झाड 
बाजूला केले. 


“तू मला घाबरवलं,” हेन्नीने म्हटले. 
त्याचा आवाज कापत होता. 


अलनने दीर्घ श्‍वास घेतना आणि मग तो जवळ 
गेला. 


“हे खाऊन घे,“ अँलनने म्हटले. 


त्याने जे आणले होते ते त्याने त्या माणसाला 
दाखवले. हेन्रीने जग घेतला आणि मग त्याने 
मोठा घोट घेतला. 


“हे खूप छान आहे, मास्टर अँलन/” 
हेनरी जेम्सने आभार मानत म्हटले, 


“तू इथे तोपर्यंत आराम करू शकतो जोपर्यंत माझे 
बाबा तुला घ्यायला येत नाही. 


अच्छा, आता मी निघतो,” अँलनने म्हटले. 


ताच्या काठावर गेला. 


शै 


९१ 


4 


अलन मक्‍यामधून 


"१ 


त्याला काही आवाज ऐक आले 


त् 


पोहोचल्यावर 


शेतात ल 


लाकडाच्या ठिगाऱ्यामागे तो 


जळाऊ लाकडा 


कोणी पाहण्याआधी 


लपला. 


घोड्यावर 


स 


जण घो 


डोकावन पाहिले तर सहा 


जंगलात डोकावू 


अँलनने जं 


पॅ 


वडिलांसमोर उभे होते. 


वडिलांस 


होत्या 


त 


त्यांच्याकडे बंदुका 


4 


व्र 


एका माणसाने वडिलांना कठोरपणे विचारलत्रे, 


तुला खात्री आहे का? माझा गुलाम पळून जाताना तू 
पाहिला नाहीस?” 


आयझॅक जेने मान हलवली. 


"मी तुला एकदा सांगितले होते, की मी कधीच खोटं 
बोलत नाही.“ 


गुलाम मालक अविश्वासाने म्हणाला. 

"मग तुझं घर शोधावं लागेल?“ तो माणूस ओरडला. 
"तुमचे स्वागत आहे,* आयझॅक जे शांतपणे म्हणाला. 
"पण त्यासाठी तुम्हाला योग्य कागदपत्रे ल्रागतील.“ 
"त्यासाठी नक्कीच थोडा वेळ लागेल,"तो माणूस ओरडला.“ 


आम्ही सकाळपर्यंत परत येऊ,“ मग तो त्याच्या 
माणसांना काहीतरी म्हणाला आणि लवकरच ते तिथून 
निघून गेले. 


अँलनने फरारी गुलाम किंवा त्या संतप्त लोकांबद्दल 
दुसरे काहीही ऐकले नाही. 


आणि काही विचारायची हिम्मतही केली नाही. 


आयजॅक जे जेवायलाआत आल्यावर तो काहीच 
बोलला नाही. 


त्या रात्री अननच्या आईने लहान मुलांना लवकर 
झोपायला पाठवले. 


अँलनचे वडील गोठ्यात गेले. 


थोड्या वेळाने ते दारात आले आणि त्यानी अँलनला 
बाहेर बोलावलं. 


म्हातारा जॅक, त्यांचा घोडा, बग्गीला बांधून अंगणात 
उभा होता. 


"तुला तुझ्या आजोबांच्या घरी कसे जायला आवडेल?” 
आयझॅक जेने आपल्या मुलाला विचारले. 


हो, मी तुमच्या बरोबर येऊ शकतो?“ अँलनने 
आश्चर्याने विचारले. 


“नाही, यावेळी तू एकटाच जाणार आहे,” त्याचे 
वडील म्हणाले. 


अँलनने या आधी कधी रात्री जंगलातून प्रवास 
केला नव्हता. 


तिथे अस्वल, जंगली जनावरे आणि साप 
असतात. आणि कधीतरी गुलाम शिकारी पण 
असू शकतात. पण अँलनला समजले, की 
त्याच्या वडील त्याच्याकडून काय करून घेऊ 
इच्छितात. 


अँलनची आई बाहेर आल्री, 

तिने आपल्या नवऱ्याची बाही पकडली. 
“तुम्ही त्याला पाठवू नका,” आई म्हणाली. 
“ते खूप खतरनाक काम आहे.” 


“पण मल्रा जायला पाहिजे, आई,” अँलनने म्हटले. 


“जर मालक आणि त्याची माणसे आज रात्री परत 
बाबा घरी पाहिजे.” 


“मला तुझा अभिमान वाटतो, बेटा,” आयझॅक जे ने 
म्हटले. 


“जर तुला अशी कोणी व्यक्‍ती माहीत आहे जी तुला साथ 
देईल. तर उत्तम होईल तू त्या व्यक्‍तीला बरोबर घेऊन 
जाऊ शकतो.” 


अटक १2% ४ 
टा 


9222: :4 
> स्य म प 


रोडा जे ने आपल्या मुलाला जवळ घेतले. 
अँलन बग्गीमध्ये चढला. आणि त्याने लगाम सांभाळला. 


“त्रवकर जा, आणि मुख्य रस्त्यानेच जा,” त्याच्या वडिलांनी 
सूचना दिली. 


“तू रात्री आजोबांकडे राहू शकतो,” 


अँलन, म्हाताऱ्या जॅकला मक्‍याच्या शेतात घेऊन गेला. 
त्याने अक्रोडच्या झाडाजवळ शेताच्या कडेला बग्गी 
थांबवली. 


“मी अँलन आहे/ त्याने हळूआवाजात हाक मारली. 


“आपल्याला घाई करायला पाहिजे,” हेन्नरीने स्वतःला 
बग्गीमध्ये ओढत नेल्रे. 


आणि अँलनच्या पायाजवळ असलेल्या जागेत त्याने बसून 
घेतले. 


लवकरच त्यांनी फार्महाऊसच्या खिडक्यांमधून 
चमकणाऱ्या गरम प्रकाशाला मागे टाकले. 


एक ढग चंद्रासमोरून गेला. 

त्यांच्या खडबडीत रस्त्यावर आजूबाजूला अंधार होता. 
अँलन किंवा हेन्री दोघांनीही एक शब्दही बोलला नाही. 
गुलाम शिकारी त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न करतील का? 


अँलनने विचार करण्याचा प्रयत्नही केला नाही, कारण 
तो खूप घाबरला होता. 


हेत्रीने त्याला काय मारून जुना जॅक घोडा चोरला तर? 


अँलनने ओल्ड जॅकला सांगितले वेगाने जाण्यासाठी 
लगाम खेचला. 


त्याचे हात ओले दिसत होते. 


त्याने खालचा ओठ चावला. 


हेब्रीने विचारले 


का? 11 


माझ्यासोबत भीती वाटते का 


तला मा 
| 


ःौ 
डू 


देऊ शकला नाही 


ही घे 


4 


अतलन त्याला उत्तर 


माझी बंदूक 


तू 


मास्टर अँलन 


हेन्री म्हणाला 


घे.“ 


मग ती ताबडतोब 


"जर कोणी येताना पाहिलं तर 


मला परत कर 


लगेच बाहेर उडी 


,. मग मी लगे 


चालवत राहा 


तू गाडी 
मारीन 


यायचे नाही.” 


दयायचे ना 


नकसान होऊ 


चिक 


अँलनकडे दिल्ली 


> 


तमचे कोणतेही 


मला 


ृ पॅ 


बदूक 


हेन्नीने 


बंदुकीला हात लावला 


) 


. पण त्याने 


हलवली 


मुलाने मान 
नाही. 


11 


जाणार नाही 


मी कधीही परत 


हेत्रीने शपथ घेतली 


त्यांनी मला शेवटच्या वेळी 


) 


त् 


ते मिळून मला मारतील; 
फटके मारले 


11 


त्यानंतर हेन्नीने अॅलनला गुलाम असल्याच्या गोष्टी त्याच्या बहिणीलाती दुसऱ्या मालकाला विकली 
सांगितल्या. केंटकीच्या शेतात हेब्री आयुष्यभर काम केले गेली. आता हेन्रीने कॅनडात स्वातंत्र्य मिळवण्याचे 
होते. त्याने आपल्या भावाला सांगितलेत्याला बेदम ठरवले होते. अंलनलाही थोडं वाईट वाटलंकारण 
मारहाण करताना दिसले. त्याने हेत्रीवर विश्‍वास ठेवला नव्हता. 


अचानक, अँलनला पानांमध्ये काहीतरी जुना जॅक त्याच्या मागच्या पायावर उभा राहिला. 
सळसळ ऐकू आले. त्याचे शरीर थरथरू अँलनने त्याची बोटे दुखायला लागेपर्यंत लगाम 


लागले. गाडीसमोरून एक सावली गेलरी. खेचला आणि हळूहळू घोडा शांत झाला. 


“"काय झालं?" हेन्री कुजबुजला, 

"तुला बंदुकीची गरज आहे का?” 

“नाही,” अँलन चिंताग्रस्त हसत म्हणाला. 
“रस्ता ओलांडणारा जुना ससा होता.” 


पण हेन्री हसला नाही. 


अँलन आणि हेन्री दीड तासाहून अधिक चालत्रत्रे. 


अँलनला प्रत्येक सावलीत गुलामाला मारणारा शिकारी 
दिसत होता. 


र त्याला झोप येत होती. त्याच्या पाठीत दुखत होते. 
ह मट 221230. हय. त * दमट रात्रीमुळे त्याला थंडी जाणवत होती. 


आणि तो भीतीने पूर्णपणे थकला होता. 


च 22/ 
71९१५4५, ४४ 


शेवटी, अँलनला प्रकाश दिसला. 


तो आजोबांच्या कॅबिनमधून येत होता. 


अँलनने बग्गीतून उडी मारली त्याने हेन्रीला मदत केली. 
अँलनने दार ठोठावले. 

आजोबांनी त्यांच्या नाईटसूटमध्ये त्यांना नमस्कार केला. 
आजोबांना नक्कीच आश्‍चर्य वाटले. 

पण काय करायचं ते त्यांना माहीत होतं. 

“तुम्ही दोघं पटकन आत जा,” आजोबा जे म्हणाले. 


"अँलन, तू तुझा काका लेवीला उठव." 


अँलनने त्याला सांगितल्याप्रमाणे केले. 


काकाने कपडे घातले आणि तो घोड्यांवर काठी 
घालायला गेला. 


आजोबांनी हेब्रीसाठी काही अन्न कपड्यात बांधल्रे. 


हेब्रीने आजोबाना धन्यवाद म्हटले आणि तो त्यांच्या 
मागोमाग गोठ्यात गेला. 


हेन्री आणि लेवी निघण्यापूर्वी, अँलनने हेन्नीकडे 
हात पुढे केला. 


"कॅनडाला सुरक्षित प्रवास करा,“ अँलन शक्य 
तितक्‍या काळजीपूर्वक म्हणाला. 


त्याचे शब्द मजबूत आणि स्पष्ट वाटत होते. 
हेन्री जेम्सने त्या मुलाचा हात हातात घेतला. 
"मला तुझी आठवण येईल, मास्टर जे.“ 


अँलनचा हात हलवत तो म्हणाला. 


"तू एक धाडसी मुलगा आहेस." 


उपसंहार 


तीस मिनिटांनंतर, हेन्री आणि लेव्हीने मर्सर काउंटी, 
ओहायो येथे विनामूल्य आफ्रिकन अमेरिकन लोकांच्या 
मोठ्या शिबिरात प्रवेश केला. ही वस्ती भूमिगत 
रेल्वेमार्गावरील महत्त्वाचा थांबा होता. उत्तरेकडे जाणे 
सुरक्षित होईपर्यंत एका कुटुंबाने हेब्रीला छावणीत 
लपवून ठेवले. काही महिन्यांतच हेन्री कॅनडाला 
पोहोचल्याचे जे कुटुंबाला कळले. अलन एक प्रसिदध 
क्वेकर पाट्री आणि शिक्षक झाला. तो एक प्रसिद्ध 
वक्‍ताही होता आणि त्याने अनेकांना थक्क करून 
सोडले. अँलनच्या जन्माच्या वेळी, त्याच्या तोंडाच्या 
छताला एक छिद्र होते, ज्यामुळे तो काय बोलला हे 
समजणे कधीकधी कठीण होते. परंतु त्याचे शांती आणि 
प्रेमाचे शक्तिशाल्री शब्द अनेक मित्रानी सांभाळून 
ठेवले होते. मोठे झाल्यानंतर, अँलनने अँलन जेच्या 
आत्मचरित्रात त्याच्या जीवनाची आणि पळून गेलेल्या 
गुलामासोबतच्या त्याच्या भेटीची कथा लिहिली. 


गृहयुद्‌ध संपेपर्यंत भूमिगत रेल्वेमार्ग कार्यरत राहिला. 
राज्यांमधील युद्धामुळे अमेरिकेतील गुलामगिरीची प्रथा 
संपुष्टात आत्री. तोपर्यंत, 60,000 फरारी गुलामांना 
रेल्वेमार्गे स्वातंत्र्य मिळाले होते. ही संख्या गुलाम 
असलेल्या चाळीस लाख लोकांपेक्षा खूपच कमी होती. 
परंतु भूमिगत रेल्वेमार्गाच्या यशाने ज्यांना गुलामगिरीची 
इच्छा होती त्यांना मोठा धक्का बसला. युनायटेड 
स्टेट्सच्या इतिहासातील सर्वात क्रूर प्रथा संपुष्टात 
आणण्यासाठी तरुण ऐंलन जे आणि इतर रेल्वेमार्ग 
चालकांनी मदत केली. 


